पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरील 
सह पोलीस आयुक्त |e) या घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील २०७४ पदामधून 
कार्यकारी/ अकार्यकारी ५८६ पदे सह पोलीस 
आयुक्त (आर्थिक गुन्हे) या घटक कार्यालयास 
स्थानांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२०. 


Fel 

Fl 

ण 
l 


१) सह पोलीस AGMA) NA आयुक्त कार्यालय,बृहन्मुंबई यांचे पत्र H.CP/D.AE)/ 
O&M/DOP/MGK/44/2020, दि.१६.०३.२०२० व दि.२४.०७.२०२०. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३११६/प्र.क्र.७१/पोळ-३,दि.२७.०५.२०१६. 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०१८/प्र.क्र.७१/अर्थ-१,दि.१८.०२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.२७.५.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “सह पोलीस आयुक्‍त, 

आर्थिक गुन्हे, बृहन्मुंबई हे पद निर्माण करण्यात आले असून त्यांना विभाग प्रमुख घोषित करण्यात आले आहे. 
सदर शासन निर्णयानुसार सह पोळीस आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे कार्यालयातील 
कार्यकारी/अकार्यकारी पदांच्या वेतन/लेखा/आस्थापना, रजा, सेवानिवृत्ती, विभागीय चौकशी व इतर 
महत्वाच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याची आवश्‍यकता असल्याने उपरोक्त संदर्भ 
क्र.३ येथील दि.१८.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), आर्थिक गुन्हे 
शाखा, बृहन्मुंबई यांना * आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन),पोळीस आयुक्‍त कार्यालय,बृहन्मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.२४.०७.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सह 
TA आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई या घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी/अकार्यकारी अशा एकूण 
२०७४ पदांमधून पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सह पोलीस आयुक्त, 
आर्थिक गुन्हे, बृहन्मुंबई यांचे घटक कार्यालयास ५८६ कार्यकारी/अकार्यकारी पदे वर्ग करण्याची विनंती केली 
आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

पोळीस आयुक्‍्त,मुंबई यांचे आस्थापनेवरील सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे) या घटक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील कार्यकारी/अकार्यकारी संवर्गातील २०७४ पदामधून सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ व 
४ मध्ये नमूद केलेली ५८६ कार्यकारी/अकार्यकारी पदे सह पोलीस आयुक्‍त(आर्थिक गुन्हे) या घटक कार्यालयास 
स्थानांतरीत करण्यास मान्यता येत आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१७३३४२१४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


. oe 

D ) | n e S h A a | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31 e36ff1 d612a85453ca984b74 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e28fd6f99cdf66e3e4999692942, cn=Dinesh Appaji 


Saste 
Date: 2020.10.07 17:35:08 +05'30' 


(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.गृहमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा. 
३. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 

९. महालेखापाल-१,(लेखा व अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र ,मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

१२. कार्यासन व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 
१३. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : अपीओ-३१२०/प्र.क्र.५६/पोल-३, 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०२० चे सहपत्र. 


सह पोलीस आयुक्त,आर्थिक गुन्हे, मुंबई या कार्यालयास वाटप करण्यात आलेल्या स्थायी/अस्थायी पदांचा 


शासन निर्णय व as. क्रमांक तपशिल 


वर्ग 


आर्थिक गुन्हे 
शाखा कार्यालय 


एकूण 
पदसंख्या 


स्थायी 


अस्थायी 


पद निर्मितीचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक 


ae | 


4 


कार्यकारी 


& 
्यकारी पदे 


अर्ध शासकीय पत्र क्र. आयपीएस- 
०३१५/प्र.क्र.७८(२२)/पोल-१, दिनांक १३ 
एप्रिल, २०१५ अन्वये अपर पोलीस आयुक्त, 
आर्थिक गुन्हे या पदाची श्रेणीवाढ सह पोलीस 
आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे या पदावर करण्यात 
आली. 


पोलीस उप 
आयुक्‍त 


क्र.रापोसे ०१/२००१/प्र.क्र.४३/पोल-१अ, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २००५ 


क्र.एपीओ -०९९२/प्र.क्र.२४४/पोल-३, दिनांक 
१३ डिसेंबर, १९९३ 


सहाय्यक 
पोलीस 
आयुक्त 


क्र.एपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोळ-३, दिनांक 
१७ मे, २०१७ 


क्र.एमआयएस- 
१२०१/३०३१/प्र.क्र.३८(२)/पोल-३, दिनांक २९ 
नोव्हेंबर, २००२ पुर्वी सदर पदे स्थायी करण्यात 
आलेली आहे. 


क्र.सीआयडी ०१७८-|॥-०?, दिनांक १५ मार्च, 
१९७८ 


क्र.एपीओ-३६०५/प्र.क्र.३(ब)/पोल-३, दिनांक 
१७ फेब्रुवारी, २००६ 


पोलीस 
निरीक्षक 


(७9७ 


क्र.सीओएस ०१९२३/२५४/नवा-४६/पोल-४, 
दिनांक ०८ जुले, १९९३ 


क्र.एपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(ब)/पु.बां.२/ पोल- 
३, दिनांक ०४ मार्च, २०१६ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


३७ > क्र.एमआयएस- 
१२०१/३०३१/प्र.क्र.३८(२)/पोल-३, दिनांक २९ 
नोव्हेंबर, २००२ पुर्वी सदर पदे स्थायी करण्यात 
आलेली आहे. 


| be क्र.एमबी.॥/ईएक्सटी 3290/9224, दिनांक 
०६ ऑक्टोंबर, १९७० 


णं शनि क्र.एपीओ-२६७२/१-४-५, दिनांक ३१ 
ऑक्टोंबर, १९७२ 


८ शं क्र.सीआयडी ०१७८-॥-०, दिनांक १५ मार्च, 
१९७८ 


कि शि क्र.डब्ल्युपीओ २६७८/२४४१७/पोल-३, दिनांक 
०४७ डिसेंबर, १९७९ 


१७ नि क्र.सीआयडी २६८१/३३०७/पोल-३, दिनांक 
२२ जुन, १९८१ 


4 | सहाय्यक ब शि ३२ क्र.एपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोळ-३, दिनांक 


पोलीस १७ मे, २०१७ 
४८ 


निरीक्षक १६ शि क्र.सीआयडी oF 9Z/Ill-P, दिनांक १५ मार्च, 
१९७८ 


६ 'पोलीसउप | ब २२ नि क्र.सीआयडी २६८१/३३०७/पोळल-३, दिनांक 
निरीक्षक २२ जुन, १९८१ 


ष्य ae क्र.एपीओ-२६९२/२/प्र.क्र.१/पोल-३, दिनांक 
२४ जून, १९९२ 


४ | i क्र.एपीओ-२६७२/१-४-५, दिनांक ३१ 
ऑक्टोंबर, १९७२ 


३० शि क्र.एमबी.॥/ईएक्सटी ३८७०/७८२५, दिनांक 
०६ ऑक्टोंबर, १९७० 


| १७ क्र.एपीओ-३६०६/१२१४/प्र.क्र.३११/पोळल-३, 
दिनांक १४ जून, २००७ 


१ सहाय्यक क नि 7 क्र.एमआयएस- 
पोलीस उप १२०१/३०३१/प्र.क्र.३८(२)/पोल-३, दिनांक २९ 
निरीक्षक नोव्हेंबर, २००२ पुर्वी सदर पदे स्थायी करण्यात 
७ ती 
आलेली आहे. 


णि बि १ क्र.एपीओ-३६०५/प्र.क्र.३(ब)/पोल-३, दिनांक 
१७ फेब्रुवारी, २००६ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


८ | पोलीस क ४ शि क्र.सीआयडी १९६१/१७१७१ -V, दिनांक २० 
हवालदार मे, १९६१ व क्र.एपीओ/४३६५/९०१६२३-४, 
लेखनिक दिनांक ०९ मार्च, १९६६ 


६ | क्र.एमआयएस ०६८८/१४८९/सीआर- 
३१६/पोल-३, दिनांक १० जुले, १९८९ 


3 णं १५ | क्र.सीआयडी २६८१/३३०७/पोल-३, दिनांक 
२२ जुन, १९८१ 


| a क्र.एपीओ-०९९२/प्र.क्र.२४४/पोळ-३, दिनांक 
१३ डिसेंबर, १९९३ 


णि as क्र.एपीओ-३१९४/२३५२०/सीआर ४७/पोल-३, 
दिनांक ०९ ऑक्टोंबर, १९९५ 


९ | पोलीस क ४५ 7 क्र.एमआयएस- 

हवालदार १२०१/३०३१/प्र.क्र.३८(२)/पोल-३, दिनांक २९ 
नोव्हेंबर, २००२ पुर्वी सदर पदे स्थायी करण्यात 
आलेली आहे. 


८ p= क्र.सीआयडी ०१७८-॥॥-?, दिनांक १५ मार्च १९७८ 


a q | ९१ | क्र.सीआयडी २६८१/३३०७/पोल-३, दिनांक 
२२ जुन, १९८१ 


= १८ क्र.एपीओ-३६०६/१२१४/प्र.क्र.३११/पोळ-३, 
दिनांक १४ जून, २००७ 


णि ९ क्र.एपीओ ३१०९/८३६/प्र.क्र.3४०/पोल-२, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९ 


१ ० । पोलीस क ३० 7 क्र.एमआयएस- 

नाईक १२०१/३०३१/प्र.क्र.३८(२/पोल-३, दिनांक २९ 

नोव्हेंबर, २००२ पुर्वी सदर पदे स्थायी करण्यात 
आलेली आहे. 

षु Oo 


a पक क्र.एपीओ-३६०६/१२१४/प्र.क्र.३११/पोळल-३, 
दिनांक १४ जून, २००७ 


| | क्र.एपीओ ३१०९/८३६/प्र.क्र.३3४०/पोल-३, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९ 


¥ १ | पोलीस क ४७ | क्र.एमआयएस- 

शिपाई आ १२०१/३०३१/प्र.क्र.३८(२/पोल-३, दिनांक २९ 
नोव्हेंबर, २००२ पुर्वी सदर पदे स्थायी करण्यात 

आलेली आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


३ शिश क्र.एफपीबी १०५८/५०२०-४, दिनांक ३० 
एप्रिल, १९५८ 
२२ cz क्र.एमबी.॥/ईएक्सटी 3290/9624, दिनांक 
०६ ऑक्टोंबर, १९७० 
२५ a क्र.एपीओ-११८९/३२३४/प्र.क्र.४६६/पोल-३, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, १९९० 
२० शि क्र.सीआयडी of9Z-ill-P, दिनांक १५ मार्च, 
१९७८ 
ण ४ क्र.एपीओ-३१९४/३५२०/सीआर ४७/पोल-३, 
दिनांक ०९ ऑक्टोंबर, १९९५ 
शि २४ क्र.एपीओ-३६०६/१२१४/प्र.क्र.३११/पोल-३, 
दिनांक १४ जून, २००७ 
i 22 क्र.एपीओ ३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९ 
एकूण कार्यकारी पदे ५५६ 
अकार्यकारी पदे 
१२ | वरिष्ठ प्रशासकीय अ णि णि | क्र.एपीओ-०९९३/प्र.क्र.२४४/पोल- 
अधिकारी ३, दिनांक १३ डिसेंबर, १९९३ 
१३ । उपजिल्हाधिकारी अ | २ २ | क्र.एपीओ- 
३१०८/६९७/प्र.क्र.२८४/पोल-३, 
दिनांक ०७ ऑगस्ट, २००८ 
क्र.संकीर्ण १०१७/प्र.क्र. ५४३/ पोल- 
११, दिनांक ०८ मे, २०१७ अन्वये 
सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांची ०२ 
पदे उप-जिल्हाधिकारी या पदांमध्ये 
तात्पुरत्या स्वरूपात रूपांतरीत 
करण्यात आली आहेत. 
| ४ । सनदी लेखापाल अ भि | | क्र.एपीओ-३६०५/प्र.क्र.३(ब)/पोल- 
३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २००६ 
१५ । उच्चश्रेणी q | णन क्र.एपीओ -०९९३/प्र.क्र.२४४/पोल- 
लघुलेखक ३, दिनांक १३ डिसेंबर, १९९३ 
हिं दिं २ क्र.एपीओ-३१९४/३५२०/सीआर 
४७/पोल-३, दिनांक ०९ ऑक्टोंबर, 
१९९५ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


१६ | कार्यालय अधीक्षक ब | a हिं क्र.एपीओ-३०९६/६१/प्र.क्र.७/पोळल- 
३, दिनांक १७ डिसेंबर, १९२९६ 


3 प्रमुख लिपिक क | |. क्र.एमबी.॥/ईएक्सटी ३८७०/७८२५, 
दिनांक of ऑक्टोंबर, १९७० 


१८ । वरिष्ठ लिपिक क शि शि क्र.एसबीआय/आयएनटी/१८६४/३९२९६,दि.१३. 
नोव्हेंबर१९६४ 


al he क्र.एपीओ-३०९६/६१/प्र.क्र.७/पोल- 
३, दिनांक १७ डिसेंबर, १९२९६ 


| | क्र.एपीओ -०९९२/प्र.क्र.२४४/पोल- 
३, दिनांक १३ डिसेंबर, १९९३ 


हिं शि क्र.एपीओ-३१९४/३५२०/सीआर 
४७/पोल-२, दिनांक ०९ ऑक्टोंबर, 
१९९५ 


शि | क्र.एमआयएस 
०६८८/१४८९/सीआर-३१६/पोळल- 
३, दिनांक १० जुले, १९८९ 


१९ । कनिष्ठ लिपिक क ee on क्र.एसबीआय/आयएनटी/१८६४/३९२९६,दि.१३. 
नोव्हेंबर१९६४ 
२ क्र.एमबी.॥/ईएक्सटी ३८७०/७८२५, 
दिनांक ०६ ऑक्टोंबर, १९७० 
3 a क्र.ए्मआायएण्स 


०६८८/१४८९/सीआर-३१६/पोल- 
३, दिनांक १० जुले, १९८९ 


णि शि क्र.एपीओ- 
११८९/२३२३४/प्र.क्र.४६६/पोल-२, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, १९९० 


ie ae क्र.एपीओ -०९९२/प्र.क्र.२४४/पोल- 
३, दिनांक १३ डिसेंबर, १९९३ 
२० छायाचित्रकार क | 2 क्र.एपीओ- 


२ | ३६०६/१२१४/प्र.क्र.३११/पोल-३, 
दिनांक १४ जून, २००७ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३५१९/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


२१ 


कायालयीन शिपाई 


Ss 


क्र.एपीओ- 
३१०८/६९७/प्र.क्र.२८४/पोल-३, 
दिनांक ०७ ऑगस्ट, २००८ 


२२ 


सफाई कामगार 


क्र.एपीओ- 
११८९/३२३४/प्र.क्र.४६६/पोल-३, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, १९९० 


क्र.एपीओ 
२६८९/१२२३/प्र.क्र.१३/पोल-३, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, १९९० 


क्र.एपीओ-३०९६/६१/प्र.क्र.७/पोल- 
३, दिनांक १७ डिसेंबर, १९९६ 


एकूण अकार्यकारी पदे 


२८ 


करार 


पध्द्तीने भरावयाची अकार्यकारी पदे 


२३ 


विधि अधिकारी 


gq 


२ 


क्र.ओपीओ ३१०६/प्र.क्र.२२७/पोळ- 
३, दिनांक २१ ऑगस्ट, २००६ 


करार पध्द्तीने भरावयाची एकूण 


अकार्यकारी पदे 


REREREKERERERERE 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


